RNI No.MAHBIL / 2009/ 39966 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ४ , अंक १४ ] 


गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर २५-३१, २०१८ / कार्तिक ३ - ९, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ५,किंमत : रुपये २३.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

जाहीर प्रकटन 


; 


क्रमांक ससाशा/ कार्या-१ / उप सभापती निवडणूक / २०१८.- ज्याअर्थी, गटविकास अधिकारी पंचायत समिती, रत्नागिरी यांजकडील पत्र 
जा.क्र . पंसर / साप्रवि / उपसभा/ राजीनामा / ४३६१/ २०१८, दिनांक ११ जुलै २०१८ अन्वये रत्नागिरी पंचायत समितींच्या उप सभापती यांनी राजीनामा 
दिलेला असलेने उक्त पदाची निवडणूक दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ रोजी घेण्यात आलेली आहे ; आणि , 

ज्याअर्थी, जिल्ह्यातील रत्नागिरी उप सभापतींची निवडणूक महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियमाच्या कलम ६७ मधील 
तरतुदीनुसार व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उप सभापती) 
( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम, १९ ६२ नुसार दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ रोजी घेण्यात आली आहे . आणि , 

त्याअर्थी मी , सुनील चव्हाण , जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी याद्वारे पंचायत समिती उप सभापतींचे नाव खाली दिलेल्या अनुसूचीनुसार प्रसिद्ध 
करीत आहे 

अनुसूची 
अनुक्रमांक पंचायत समितीचे नाव रकाना क्रमांक २ मध्ये दर्शविलेल्या 

रकाना क्रमांक ३ मधील 
समितीच्या उप सभापती पदी निवडून 

उप सभापती पदी निवडून 
आलेल्या सदस्यांचे नाव 

आलेल्या सदस्यांचा संपूर्ण पत्ता 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


१ 


रत्नागिरी 


श्री . शंकर रामा सोनवडकर 


२४५, मूळगाव, करबुडे, 
ता.जि. रत्नागिरी . पिन ४१५ ६३ ९ . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१८ . 


सुनील चव्हाण, 
जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी , 


( १ ) 


भाग एक - अ- ( को.वि.पु.) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर २५-३१, २०१८ / कार्तिक ३- ९, शके १९ ४० 

जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

जाहीर प्रकटन 
क्रमांक ससाशा/ कार्या-१/ पंस / गुहागर सभापती निवडणूक / २०१८.- ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद रत्नागिरी 
यांजकडील पत्र जा.क्र . रजिप / साप्रवि / परिषद / ३४१० / २०१८, दिनांक १२ जुलै २०१८ अन्वये गुहागर पंचायत समितीच्या सभापती यांनी राजीनामा 
दिलेला असलेने उक्त पदाची निवडणूक दिनांक २७ जुलै २०१८ रोजी घेणेत आलेली आहे ; आणि , 

ज्याअर्थी, जिल्ह्यातील गुहागर पंचायत समितीच्या सभापतीची निवडणूक महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियमाच्या कलम 
६७ मधील तरतुदीनुसार व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उप 
सभापती) ( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम, १९ ६२ नुसार दिनांक २७ जुलै २०१८ रोजी घेण्यात आली आहे ; आणि, 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९ ६१ च्या कलम ९( २)( ब ), ९ ( अ ) नुसार पंचायत समित्यांच्या 
सभापतींची जिल्हा परिषदेचे सदस्य म्हणून नावे प्रसिद्ध करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे ; 

त्याअर्थी मी , सुनील चव्हाण, जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी याद्वारे पंचायत समिती उप सभापतींची नावे खाली दिलेल्या अनुसूचीनुसार प्रसिद्ध 
करीत आहे : 

अनुसूची 
अनुक्रमांक पंचायत समितीचे नाव रकाना क्रमांक २ मध्ये दर्शविलेल्या 

रकाना क्रमांक ३ मधील 
समितीच्या सभापती पदी निवडून 

सभापती पदी निवडून 
आलेल्या सदस्यांचे नाव 

आलेल्या सदस्यांचा संपूर्ण पत्ता 
( १ ) ( २ ) 

( ४ ) 
गुहागर 

श्रीमती पुनम सुभाष पाष्टे 

५२ अ, बामणेवाडी, मु . पाभरे, पो . कुटगिरी , 
ता . गुहागर , 

जि . रत्नागिरी 


( ३ ) 


१ 


रत्नागिरी , 
दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०१८ . 


सुनील चव्हाण , 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 


. 


; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर २५-३१, २०१८/ कार्तिक ३-९, शके १९ ४० 

जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 

जाहीर प्रकटन 
क्रमांक ससाशा /कार्या-१ /जिप/ उपाध्यक्षनिवडणूक / २०१८.- ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांजकडील 
पत्र जा.क्र . रजिप / साप्रवि / परिषद / ३४४५ / २०१८, दिनांक १३ जुलै २०१८ अन्वयेजिल्हा परिषद उपाध्यक्ष यांनी राजीनामा दिलेला असलेने उक्त 
पदाची निवडणूक दिनांक २ ऑगस्ट २०१८ रोजी घेणेत आलेली आहे ; आणि , 

ज्याअर्थी, रत्नागिरी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियमाच्या कलम ४५ मधील 
तरतुदीनुसार व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उप सभापती ) 
( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम, १९६२ नुसार दिनांक २ ऑगस्ट २०१८ रोजी विशेष सभा घेण्यात आली आहे ; आणि , 

त्याअर्थी मी , सुनील चव्हाण , जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी याद्वारे महाराष्ट जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या कलम ९ 
पोट -कलम ( २ ) च्या तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( मतदार विभाग आणि निवडणुका घेणे ) नियम, १९ ६२ च्या नियम ६६ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारास अनुसरून रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्षांचे नाव खालील दिलेल्या अनुसूची नुसार प्रसिद्ध करीत आहे : 

अनुसूची 
जिल्हा परिषदेचे नाव जिल्हा परिषदेचे नवनिर्वाचित अध्यक्षांचे नाव 

उपाध्यक्षांचे संपूर्ण पत्ता 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
रत्नागिरी श्री . संतोष सोनू गोवळे 

मु.पाचरल, पो . आंबवडे, ता . मंडणगड, 
जि . रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१८ . 


सुनील चव्हाण , 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु .) - २ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ 


कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर २५-३१, २०१८ / कार्तिक ३- ९, शके १९ ४० 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

जाहीर प्रकटन 


क्रमांक ससाशा / कार्या-१ /पंस / दापोली/निवडणूक / २०१८.- ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांजकडील पत्र 
जा.क्र . रजिप / साप्रवि/ परिषद / ३६१२/ २०१८ , दिनांक २५ जुलै २०१८ अन्वये दापोलीपंचायत समितीच्या सभापती यांनी राजीनामा दिलेला असलेने 
उक्त पदाची निवडणूक दिनांक ३ ऑगस्ट २०१८ रोजी घेणेत आलेली आहे ; आणि , 

ज्याअर्थी, जिल्ह्यातील दापोली पंचायत समितीच्या सभापतीची निवडणूक महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियमाच्या कलम 
६७ मधील तरतुदीनुसार व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व 
उप सभापती ) ( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम, १९ ६२ नुसार दिनांक ३ ऑगस्ट २०१८ रोजी घेण्यात आली आहे ; आणि , 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९ ६१ च्या कलम ९( २)( ब ), ९ ( अ ) नुसार पंचायत समित्यांच्या 
सभापतींची जिल्हा परिषदेचे सदस्य म्हणून नावे प्रसिद्ध करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे ; 

त्याअर्थी मी , सुनील चव्हाण, जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी याद्वारे पंचायत समिती सभापतींचेनाव व जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध झाले असल्याने 
खाली दिलेल्या अनुसूचीनुसार प्रसिद्ध करीत आहे 


अनुक्रमांक 


पंचायत समितीचे नाव 


अनुसूची 
रकाना क्रमांक २ मध्ये दर्शविलेल्या 
समितीच्या सभापती पदी निवडून 

आलेल्या सदस्यांचे नाव 


रकाना क्रमांक ३ मधील 

सभापती पदी निवडून 
आलेल्या सदस्यांचा संपूर्ण पत्ता 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


दापोली 


राजेश तुकाराम गुजर 


मु.पो. मुगिज, ता. दापोली, 
जि . रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 


सुनील चव्हाण, 
जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी, 


दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०१८ . 


५ 


. 


~ 


• 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर २५-३१, २०१८/ कार्तिक ३-९, शके १९ ४० 

जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 

जाहीर प्रकटन 
कमांक ससाशा /कार्या-१/पंस / उप सभापती निवडणूक / २०१८.- ज्याअर्थी, गटविकास अधिकारी पंचायत समिती, लांजा यांजकडील पत्र 
जा.क्र . पंसला / साप्रवि / राजीनामा / ४१२३/ २०१८, दिनांक २ जुलै २०१८ अन्वये लांजा गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती खेड यांजकडील पत्र 
पंसखेड / साप्रवि / उपसरा / ४११७/ २०१८ , दिनांक ३ जुलै २०१८ अन्वये खेड , गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती संगमेश्वर यांजकडील पत्र 
जा.क्र . पंसदे / साप्रवि / ६ ९ ६५ / २०१८, दिनांक ४ जुलै २०१८ अन्वये संगमेश्वर व गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती राजापूर यांजकडील पत्र क्र . 
पंसरा / साप्रवि/ उप सभापती राजीनामा / ३६७४ / २०१८ दिनांक ५ जुलै २०१८ अन्वये राजापूर पंचायती समितीच्या उप सभापती यांनी राजीनामा 
दिलेले असलेने उक्त पदाच्या निवडणुका दिनांक ३१ जुलै २०१८ रोजी घेण्यात आलेल्या आहेत ; आणि , 

ज्याअर्थी, जिल्ह्यातील लांजा, खेड , संगमेश्वर व राजापूर उप सभापतींच्या निवडणुका महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या 
अधिनियमाच्या कलम ६७ मधील तरतुदीनुसार व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) आणि पंचायत 
समित्या ( सभापती व उप सभापती) ( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम, १९ ६२ नुसार दिनांक ३१ जुलै २०१८ रोजी घेण्यात आल्या आहेत . 
आणि , 

त्याअर्थी मी , सुनील चव्हाण, जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी याद्वारे पंचायत समित्यांच्या उप सभापतींची नावे खाली दिलेल्या अनुसूचीनुसार प्रसिद्ध 
करीत आहे : 

अनुसूची 
अनुक्रमांक पंचायत समितीचे नाव रकाना क्रमांक २ मध्ये दर्शविलेल्या 

रकाना क्रमांक ३ मधील 
समितीच्या उप सभापतीपदी निवडून उप सभापती पदी निवडून 
आलेल्या सदस्यांचे नाव 

आलेल्या सदस्यांचा संपूर्ण पत्ता 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
लांजा श्री . श्रीकांत नाना कांबळे 

मु.पो. सालपे बौद्धवाडी, ता. लांजा , 
जि . रत्नागिरी ४१६ ७०१ . 
खेड श्री . संजय काशिनाथ आंब्रे 

मु.पो. आवाशी, ता . खेड, जि . रत्नागिरी . 
संगमेश्वर श्री . अजित दिनकर गवाणकर 

मु.पो. निवे खुर्द, माईनवाडी, ता . संगमेश्वर , 
जि . रत्नागिरी. 


२ 


eu 


४ 


राजापूर 


श्री . प्रशांत प्रकाश गावकर 


मु.पो. अणुसरे , आडीवाडी , ता . राजापूर, 
जि . रत्नागिरी ४१६ ७०२. 


रत्नागिरी , 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१८ . 


सुनील चव्हाण, 
जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी , 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


